पश्चिमवाहिनी नदीखोऱ्यातून (कोकण) 
अतिरिक्त पाणी मराठवाडयात व गिरणा 
उपखोऱ्यात वळविण्यासाठी प्राथमिक अभ्यास 
करणेसाठी समिती गठित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
सुधारित शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१९/(११२/२०१९)/जसंअ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १५ जून, २०२१ 


संदर्भ : 9) झासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र.संकीर्ण-२०१९/(११२/२०१९)/जसंअ,दि.२९/६/२०२० 


प्रस्तावना : 


पश्चिम वाहिनी नदी खोऱ्यांतून (कोकण) अतिरिक्‍त पाणी मराठवाडयात व गिरणा (तापी) 
उपखोऱ्यात वळविण्यासाठी एकात्मिक राज्य जळ आराखडयात प्रस्तावित योजनांबाबत प्राथमिक 
अभ्यास करणे, मार्गदर्शन करणे व सनियंत्रण करणे इ. साठी संदर्भ क्रमांक १ अन्वये अभ्यास गट गठित 
करण्यात आलेला आहे. सदर समितीचा कार्यकाळ हा आदेशा निर्गमित झाल्यापासून सहा महिन्यापर्यंत 
म्हणजेच दि.२९/१२/२०२० होता. 


सदर समितीने त्यांचा अहवाल अद्याप शासनास सादर केलेला नाही. सदर समितीचे काम पुर्ण 
करण्यासाठी मुदतवाढ देणेची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शुध्दीपत्रक काढण्यात येत 
आहे. 


शुध्दीपत्रक : 


कामाची कार्यकक्षा तसेच व्याप्ती लक्षात घेता उपरोक्‍त समितीस दि. ३०.०९.२०२१ अखेर पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


इतर अटी व शर्ती मूळ शासन निर्णयानुसारच राहतील. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०६१६११३११८९४२७ असा 
आहे. सदर शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


JAYA P POTDAR . 
(‘STAT Fidaie ) 
CF सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wd: 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/(११२/२०१९)/जसंअ 


२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


. मा. मंत्री, जलसंपदा यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


मा. राज्यमंत्री, जलसंपदा यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


. मा. विरोधी पक्ष नेते विधानसभा व विधानपरिषद 


मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (जसं, जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

. सचिव (प्रकल्प व समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा, नाशिक 

. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 

. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
. मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, मुंबई 

१४. 


मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक 


१५. मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान प्रकल्प, नाशिक 

१६. अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे 

१७. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर 
१८.श्री.व्हि.डी.पाटील, सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता, जळगाव तथा तांत्रिक सल्लागार, 
१९. अधीक्षक अभियंता, उत्तर कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, कळवा, ठाणे 


२० 


जसंअ कार्यासन संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


